Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ६० ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६ , शके १ ९ ४० [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) (ना.वि.पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . २०२. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१ -सीआर- २३- डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती, व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 
" सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरमोरी नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
कार्या- १०-नपाप्र- न.प.आरमोरी-निवडणूक - कली- कावि -२५३-२०१८ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १० पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . सदर प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावावर दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते ११ सप्टेंबर 
२०१८ पर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले होते. सदर कालावधीत एकूण ११ आक्षेप प्राप्त झाले असून सदर आक्षेप फेटाळण्यात आले आहे. मी , शेखर 
सिंह , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नपाप्र -निवड - कली- २५२-२०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ९ पोट - कलम ( २) अन्वये मा .विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक - एमयुएन -१ ९(३)-कावि -१८०-२०१८ , दिनांक ३० जून २०१८ च्या 
आदेशान्वये आरमोरी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 

( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
ना .- एक - अ-१ ( १८१६ ). 

( १ ) 


१७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १९ ४० 


०२ 


०१ 


०२ 


०३ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०३ 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

०५ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

० ९ 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ), (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 

०३ 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
[ अनुक्रमांक (३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा 

त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११०१- सीआर-२३ डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट , 
२००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा . 
४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , शेखर सिंह , 
गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक 

प्रभागाची व्याप्ती 

जागा राखीव असल्यास कोणत्या 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 

प्रवर्गासाठी जसे अनु. जाती/ अनु. 

जमाती , नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती स्त्रियांसाठी/ अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी/ नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरुन ) 


. 


प्रभागाचे नाव 


असल्यास 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


( ४ ) 
१ अ नामाप्र ( स्त्री ) 
१ ब सर्वसाधारण 


- 


प्रभाग क्र .१ 
लोकसंख्या 

एकूण-२ ९ ०१ 
अनुसूचित जाती-४७७ 
अनुसूचित जमाती-३३८ 


( ३ ) 
उत्तर. स.न. १०२४ ते आरमोरी वडसा राज्य मार्ग ओलांडून स.नं. 

१०२६ वन विभागाचे जंगल . 
पूर्व. स.न. १०२६ वन विभाग जंगल ते शासकीय औद्योगिक 

प्रशिक्षण संस्था चे मागील स.नं. ११२० चे वन विभाग आगारला 
वळसा घालून दक्षिणेकडे सिताराम दामले यांचे राहते घर 
पासून सरळ पत्रु भांडेकर यांचे घरापासून पश्चिमेकडे वासेकर 
यांचे घरापासून राजु दुधबळे ते झाडे ते पूर्वेकडे वैद्यकीय 
अधिका- यांचे निवास ते आरमोरी -ब्रम्हपूरी राज्य मार्ग जवळील 

जि.प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयापर्यंत . 
दक्षिण.- जि.प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय ते आरमोरी - ब्रम्हपूरी 

राज्य मार्गाने पश्चिमेकडे सरळ पोष्ट ऑफीसपर्यंत . 
पश्चिम.- पोष्ट ऑफीस कार्यालय ते आरमोरी - वडसा राज्य मार्गाने 

सरळ उत्तरेकडे समर्थ पेट्रोलपंपपर्यंत राज्य मार्ग ओलांडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


३ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पश्चिमेकडे सरळ अशोक गायकवाड यांचे घरापर्यंत पुढे 
पश्चिमेकडे शंकरपट कडे सरळ जलशुद्धीकरण केंद्र ते तहसील 
कार्यालय मागील आदिवासी मुलींचेवसतीगृह ते नहर ओलांडून 
सरळ स.नं. १०२४ पर्यंत . 


२ 


२ अ अनुसूचित जमाती 
२ ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


प्रभाग क्र .२ 
लोकसंख्या एकूण-३२८६ 
अनुसूचित जाती -३७५ 
अनुसूचित जमाती-६७९ 


उत्तर स.नं. १०८ , ११७, १२० पूर्वेकडील स.नं. १२० , ११७, १२८ 

पुढे पुर्वेकडील स.नं. १२९ , १३० पुढे १३६ पर्यंत . 
पूर्व.- स.नं. १५८ ते पुढे दक्षिणेकडे स.नं. १६०,१६२ व १६१ 

मधील जोगीसाखरा रस्ता ओलांडून स.नं. १९ ०, १९ ३, २० ९ 

पुढे पूर्वेकडे स.नं. २१४ , २१५ पर्यंत. 
दक्षिण.- स.नं. २०१६, २०१७ पुढे पश्चिमेकडे स.नं. २५२ , २५३, 

२५९ व २७१, २७० कनेरी रस्ता ओलांडून स.नं. २१, ६८ 
मधील प्रिती आश्रम शाळा च्या दक्षिणेकडून पुढे निलकंठ 
रामटेकेचे निवास ते नहर ओलांडून लक्ष्मण मेश्राम पुढे दक्षिणेकडे 
किशोर हलवादीया पुढे पोलीस स्टेशन समोरील रस्त्याने पुढे 
बुद्धविहार चे 

बाजूला 

लतीफ देरडीवाला निवास हार्डवेअर 
दुकानपर्यंत . 
पश्चिम . - लतीफ देरडीवाला निवास हार्डवेअर दुकान पुढे उत्तरेकडे 

आरमोरी- ब्रम्हपूरी रस्त्याने किसान कृषी केंद्र पुढे वंदना ठवकर 
यांचेनिवास व दुकान पुढे पंचायत समिती कार्यालय उत्तरेकडे 
विनायक खरवडेचे निवास पश्चिमेकडे जि.प. प्राथमिक शाळा 
ताडूरवार नगर पुढे उत्तरेकडे प्रभाकर पित्तुलवार रस्ता ओलांडून 
पुढे तुळशीराम भोयरचे घरासमोरील रस्ता ओलांडून सरळ 
रस्त्याने भास्कर जवंजालकर पुढे पूर्वदिशेने तलावपर्यंत पुढे 
उत्तर दिशेने सरळ स.नं. १०८ पर्यंत . 


३ 


उत्तर 


प्रभाग क्र .३ 
लोकसंख्या एकूण -३०८५ 
अनुसूचित जाती-४०४ 
अनुसूचित जमाती-२८ ९ 


आरमोरी -गडचिरोली राज्यमार्ग वरील ( इंदिरा गांधी चौक ) ३ अ नामाप्र ( स्त्री ) 
बाबा धात्रक ते पूर्वेकडे सरळ नगर परिषद कार्यालय समोरील ३ ब सर्वसाधारण 
रस्ता ओलांडून राजीव भवन पुढे पूर्वेकडे सरळ रविंद्र निंबेकार 
यांचेनिवास पुढे सरळ प्रिती आश्रम शाळेच्या मागील हद्दीतून 

सरळ स.नं. १८४ गाढवी नदीपर्यंत . 
पूर्व. गाढवी नदीचे काठाने दक्षिणेकडे गाढवी नदीचे पुलापर्यंत 

पुलावरून सरळ ( रामाळा) रस्त्याने वानोसा नैताम यांचे घरापर्यंत 

सरळ पूर्वेकडे मातामंदिर ते स.नं. ९ ६ ते पुढे स.नं. १६४५ . 
दक्षिण.- स.नं. १६४५ ते पुढे पश्चिमेकडे रुषी चापले ते कोंडवाडा ते 

सोमनकर यांचे घरामागून सरळ स.नं. १७२२ ते पुढे 
गाढवी नदीचे पुलापर्यंत पुल ओलांडून स.नं. १७३१ ते गाढवी 
नदी पा.पु. योजना ते आरमोरी- गडचिरोली राज्यमार्गातील 

गाढवी नदीचे पुलापर्यंत . 
पश्चिम . - आरमोरी - गडचिरोली राज्यमार्ग गाढवी नदीचे पुलापासून सरळ 

उत्तरेकडील रस्त्याने राक्सन रेस्टॉरेंट पुढेविजय खरवडे ते 
पुढे (इंदिरा गांधी चौक ) बाबा धात्रकचेनिवास व दुकानापर्यंत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


४ 


४ अ अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


४ ब नामाप्र 


प्रभाग क्र .४ 
लोकसंख्या एकूण -३१२९ 
अनुसूचित जाती-६१९ 
अनुसूचित जमाती -१००३ 


उत्तर.- नामदेव देवीकार ( स्टार टेलर्स ) आरमोरी - गडचिरोली राज्य 

मार्गाने सरळ पुर्वेकडे शंकर बारापात्रे रस्ता ओलांडून दिलीप 
सोरते ते पुढे भाग्यवान खोब्रागडे यांची दुकानचाळ ते रस्ता 

ओलांडून मोरेश्वर कत्रे ते पुढे बाबाभाई हॉटेल . 
पूर्व. सुधाकर जौंजालकर (पंकज किराणा ) ते पुढे गडचिरोली 

राज्यमार्गाने दक्षिणेकडेमिलींद आखाडे ते रस्ता ओलांडून 
भाग्यश्री मेडीकल स्टोर्स पुढे सहदेव कुंभारे ते पुढे रस्ता 
ओलांडून तवक्कल हार्डवेअर स्टोर्स ते पुढे दक्षिणेकडे साईमंदिर 

ते सलीम शेख ते पुढे गाढवी नदी शिव मंदिरपर्यंत . 
दक्षिण.— गाढवी नदी शिव मंदिर ते शेत स.नं. पर्यंत . 
पश्चिम . गडचिरोली राज्य मार्ग गाढवी नदी पुलाजवळील शिवमंदिर 

स.नं. १४२ पुढे उत्तर दिशेने रामसागर तलाव पाळीपर्यंत 
पुढे लहुजी भोयर पुढे माहेश्वरी एंटरप्राईजेस रस्ता ओलांडून 
नलु कुंभारे पश्चिम दिशेने 

सुभाष 

चौक ते उत्तर दिशेने 
एकनाथ कुंभारे अलोने ते ( नेहरु चौक ) विवेक घाटुरकर पुढे 
रस्ता ओलांडून उत्तर दिशेने चिलबुले, राजु अंबानी पुढे रस्ता 

ओलांडून पुप्पलवार ते समर्थटायपिंग पुढे पश्चिमेकडे जि.प. 
केंद्र शाळा ते उत्तरेला तुलाराम निखारे यांचे निवास पुढे 
विनोद वरठे पुढे आर . डी . मरसकोल्हे पुढे सरळ निर्मला 
शेंडे ते सरळ उत्तरेकडे आनंदराव राजगीरे ते रस्ता ओलांडून 
जयकुमार बारसागडे ते रस्ता ओलांडून पश्चिमेकडे जयेश 
भवन ते देवेन्द्र देशपांडे ( आझाद चौक ) पुढे सरळ उत्तरेकडे 
नामदेव देवीकार आरमोरी -ब्रम्हपूरी रस्त्यापर्यंत . 


५ 


प्रभाग क्र .५ 
लोकसंख्या एकूण-२८७१ 
अनुसूचित जाती-७६४ 
अनुसूचित जमाती-१६३ 


उत्तर.- पटेल चौक ला लागून नंदा कोहाडेयांचे घर ते सरळ पूर्वेकडे ५ अ अनुसूचित जाती 

जगन्नाथ पारधी ते पुढे रस्ता ओलांडून उत्तर दिशेने सरळ ५ ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
निंबेकार कैलास किराणा दुकान ते पुढे लोकमित्र बारसागडे 
ते गायकवाड चौक रस्ता ओलांडून भाऊराव बिजागरे ते 
करीमभाई लालानी आझाद चौक ते पुढे रस्ता ओलांडून 

सोनबाजी निखारे ते पुढे जनार्दन कुंभारेचे घरापर्यंत. 
पूर्व.- जनार्दन कुंभारे ते दक्षिणेकडे सरळ रस्ता ओलांडून किसन 

मानकर ते वैनगंगा बिगरशेती बँक ते रस्ता ओलांडून सदरुद्दीन 
लालानी ते सुनिल कापकर यांचेनिवास ते धर्मेंद्र जौंजालकर 
( नेहरु चौक) ते ओमप्रकाश नाकाडे रस्ता ओलांडून दक्षिणेकडे 
सुधिर बेहरे ( सुभाष चौक ) रस्ता ओलांडून वसंत हेमके रस्ता 

ओलांडून अशोक कुंभारे ते रामसागर तलावाची पाळपर्यंत . 
दक्षिण.- रामसागर तलावाचे पाळीने पुढे सरळ राम मंदिरपर्यंत . 
पश्चिम . राम मंदिर समोरील रस्ता ओलांडून नंदाबाई बोंद्रे यांचे घराने 

पश्चिम दिशेने सरळ मनोहर बोंद्रे ते पुढे दशरथ गोन्नाडे ते 
पुढील रस्ता ओलांडून सरळ उत्तर दिशेने ( पटेल चौक ) नंदा 
कोहाडे यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्रभाग क्र .६ 


६ 


प . 


लोकसंख्या 

एकूण-३१४८ 
अनुसूचित जाती -५३५ 
अनुसूचित जमाती -२३४ 


. 


उत्तर.- घनश्याम दहीकर यांचेघरासमोरील रस्त्याने सरळ दक्षिणेकडे ६ अ अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 

श्रीकृष्ण ठवरे ते पूर्वेकडे सरळ शंकरपट ओलांडून जि . ६ ब सर्वसाधारण 
प्राथमिक शाळा बर्डी पुढे लिलाधर रासेकरांचे घर सरळ 
रस्त्याने दक्षिणेकडे मुरलीधर कांबळे यांचे घर पुढे पूर्वेकडे 
सरळ वडसा- आरमोरी रोड लगत प्रा . बोरकर यांचे घरा 
समोरील रस्त्याने सरळ दक्षिणेकडे गोंदोळे आरामशीन व 
निवास पर्यंत पुढे आरमोरी-ब्रम्हपुरी राज्यमार्ग ओलांडून सरळ 
पूर्वेकडे वनविभाग नाक्यापुढे ते सरळ डॉ . गजानन सपाटे 

यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व.- डॉ . गजानन सपाटे ते दक्षिणेकडे सरळ रस्त्याने खुशाल 

कांबळेचे घर ( आझाद चौक ) पुढे धर्माजी बांबोळे गायकवाड 
चौक पुढे हेडाऊ आटाचक्की ते धाकडे गुरुजी ते दामोधर 

बोळणेचे घरापर्यंत पटेल चौक . 
दक्षिण . – दामोधर बोळणेचे घरापासून सरळ पश्चिम दिशेने दिनेश शेबे 

ते पुढे रस्ता ओलांडून झामु मने यांचे घर पुढे रस्ता ओलांडून 

देना भोयर ते पुढे प्रविण दुमाने ते वसंत सोरते यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम.- श्री . वसंत सोरते यांचे घरासमोरील रस्त्याने सरळ उत्तर 

दिशेने जुने दिवाणी न्यायालय ते पुढे सुरेश भरणे आरमोरी 
ब्रम्हपुरी राज्यमार्ग रस्ता ओलांडून शोभा भानारकर यांचे 
घरासमोरील राज्यमार्गाने पश्चिमेकडे सरळ रस्त्याने सोरत 
पोस्टमनचे घर सरळ रस्त्याने उत्तरेकडे घनश्याम मने यांचे 
घरापासून पूर्वेकडे ढवगाये यांचे घर पुढे उत्तरेकडे नामदेव 
गराडे ते सरळ नानाजी मेश्राम पुढे राजेंद्र मने ते पुढे पूर्वेकडे 
विलास भोयर ते पुढे उत्तरेकडे सरळ श्रीकृष्ण ठवरे ते 

घनशाम दहिकर यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर.- आरमोरी न.प. सिमेच्या वैनगंगा नदी काठावरील स.नं.८० ७ अ नामाप्र ( स्त्री ) 

पासून पुढे सिमेने स.नं. १२८ पुढे रवि गावाकडे जाणारा ७ ब सर्वसाधारण 

रस्ता ओलांडून सरळ सिमेने स.नं. २३५ च्या उत्तर टोकापर्यंत . 
पूर्व . नगर परिषद हद्दीच्या उत्तर टोकावरील स.नं. २३५ च्या 

दक्षिण दिशेने सरळ स.नं. ९ ३५ पर्यंत पुढे पश्चिम दिशेने 
स.नं. २७७ ते पुढे सिमेने स.नं. ३०२ पर्यंत पुढे स.नं. ३०५ 

आरमोरी-ब्रम्हपूरी रोड राज्यमार्ग पर्यंत स.नं. ३०५ च्या पुढे. 
दक्षिण . – आरमोरी- ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग ओलांडून सरळ स.नं. ३१५ ते 

पुढे पश्चिमेकडे सरळ न.प. सिमेवरील स.नं. ३७५ ते पुढे 
नहर ओलांडून न.प. च्या सिमेने सरळ स.नं. ३७९ पर्यंतच्या 
पुढे वघाळा रस्ता ओलांडून वैनगंगा नदीच्या काठावरील 

स.नं. ३८१ पर्यंत पुढे वैनगंगा नदीच्या मध्यभागापर्यंत . 
पश्चिम . - स.नं. ३८१ च्या पुढील वैनगंगा नदीच्या मध्यपात्रातून उत्तरेकडे 

सरळ न.प. सिमेवरील स नं . ८० पर्यंत . 


प्रभाग क्र . ७ 


लोकसंख्या एकूण-२६२१ 
अनुसूचित जाती-१४८ 
अनुसूचित जमाती -२७७ 


ना .- एक - अ-२ ( १८१६ ). 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्रभाग क्र .८ 


८ 


लोकसंख्या एकूण-४४६६ 
अनुसूचित जाती-२२८ 
अनुसूचित जमाती-७८७ 


उत्तर.- न.प. सिमेवरील स.नं. ७९ ५ पूर्व टोकावरुन सरळ स.नं. ८ अ अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 

८३६ च्या पूर्व टोकास आरमोरी-ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग ओलांडून ८ ब नामाप्र 
स.नं. ८६७ पुढे स.नं. ८७० च्या उत्तर टोकापर्यंत पुढे ८ क सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
तलावाचे दक्षिणेकडील पाळीने सरळ पूर्वेकडे श्री . विलास 
दुमाने यांचे घरापर्यंत पुढे इटियाडोह कालव्यापर्यंत पुढे दक्षिण 
दिशेने कालव्याचेपाळीने सरळ आरमोरी- ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग 

ओलांडून पूर्वेकडे शासकीय धान्य गोडाऊनपर्यंत . 
पूर्व. शासकीय धान्य गोडाऊन पुढे दक्षिणेकडे गजानन भोयर 

रस्ता ओलांडून श्री . बुल्ले ते रामभाऊ मोटघरे ते पुढे रस्ता 
ओलांडून माता मंदिर पुढे पूर्वदिशेने सरळ रस्त्याने जागोबा 
बोरकर ते पुढे ( पटेल चौक ) कालीदास हेडाऊ यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेकडे श्री . शामराव टिचकुले ते पुढे पूर्वेकडे रस्ता 
ओलांडून जानबा शेरकुरे पुढे पूर्वेकडे अरुण बोरकर ते डॉ . 
सोरते यांचे घरापर्यंत पुढे मधुकर टिचकुले ( माता मंदिर) पुढे 
अमाजी डोकरे ते पुढे दक्षिणेकडे शेत मार्गाने स.नं. १४३ ते 

पुढे न.प. सिमा स.नं. २०३ टोकापर्यंत . 
दक्षिण.न.प . सिमा स.नं. २०३ ते पुढे पश्चिमेकडे सिमेने २१७, 

२३८ , २३७, २५१ व २७० पुढे स.नं. २८१ मधुन शिवणी 

रस्ता ओलांडून स.नं. २८३ ते पश्चिमेकडील ३६४ पर्यंत . 
पश्चिम.न.प . सिमेवरील ३६४ मधून पुढे उत्तरेकडे स.नं. ३७८ सायगांव 

रस्ता ओलांडून पुढे स.नं. ५१७, ५२४ व ५७५ पुढे सरळ 
सिमेने स.नं. ७८३ इटियाडोह कालवा ओलांडून न.प. सिमेच्या 
स.नं. ७९ ५ च्या उत्तरेच्या टोकापर्यंत . 


टीप-( १) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉट्स ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 


( २ ) नगर परिषद क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर परिषद कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली 


शेखर सिंह, 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६, शके १९ ४० 


69 


HTI 9-37 (37841. ) ( 71. fq . ) 7. SIT. PT., 37, 55.203 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No.MNC - 1101/CR -23 /D - XI, dated 17th August, 2001 of the 
State Election Commissioner,Maharashtra , the Collector of Gadchiroli District proposes to make the following order 
under the sub -section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as " the said Act") to fix for the Armori Nagar Parishad , 
the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specify the wards 
reserve for Scheduled Castes , Scheduled Tribe, Backward Class of Citizens andWomen ( Including women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribe Backward Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule 
to this order. 


The said Draft Order published on 03rd September, 2018 for objection of citizens in Nagar Parished area Eleven 
objection received during the period of 4th September, 2018 to 11th September, 2018 and all Eleven objections were 
reprimanded . I, Shekhar Singh , the Collector of Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on meby sub 
section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby makes the following order namely - 


ORDER 


No. DES - 10 -MCA - JC -ELE -252-2018.— 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner,Nagpur Division Nagpur, 
by his Order No. MUN - 19 (3 )-WS- 180-2018 , dated 30th June , 2018 issued under sub -section (2) of the Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayats and Industrial Townships,Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Armori Nagar Parishad, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as 
shown below - 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


17 


(2 ) The number of seats to be reserved 


0 


( a ) 


For the Scheduled Castes 


02 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


03 


( C ) 


For the Backward Class of Citizens 


05 


( 3 ) The total number of seats reserved for Women 


09 


( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at Serial Number ( 3 ), the number of seats reserved 

forWomen belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 


seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 


Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 


( 2 )( a ), (b ) and (c ) respectively are as under - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


02 


( c ) 


For the Backward Class of Citizens 


03 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ४० 


03 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number (4 )]. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No.MNC - 1101/CR - 23/D -XI, dated 17th August, 2001 
of the State Election Commissioner,Maharashtra , read with sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, (Mah . XL of 1965). I, Shekhar Singh , the Collector of 
Gadchiroli Districthereby fixed the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided 
and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , the Backward 
Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens) as the case may be , as shown in the Schedule. 


SCHEDULE 


Description ofboundry of the Ward 


Ward 
No. 


Name of 
the Ward 


Reservation Category 

SC , ST, BCC 
Category 

(4 ) 


No. if any 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


Ward No. 1 


1 A BCC (Female ) 
1 B General. 


Population -2901 , 
S.T.-338 , 


S.C.-477 . 


1 North.- From S.No. 1024 to Armori -Wadsa across the State 

Roads Forest of S. N. 1026 Forest Department. 
East. From S. No. 1026 Forest Department from Forest 

to Government Industrial Training Institute From 
S. N. 1120 onwards , the ForestDepartment has a 
detour to south to Sitaram Damales residence from 
there to Straight from Staight Patru Bhandekar 
house , from West to Wasekar house , from the house 
Raju Dudhbale to the east till the residence of the 
medical officers , from there to Armori -Brahmapuri 

State road Upto the Publice Works Office. 
South.— from the Zilla Parishad Public Works Office to the 

Armori- Brahmapuri State Road , straight upto the 

West Post Office . 
West.- Crossing the North - Post Office from Armori -Wadsa 

State Roads directly across the North to the Petrol 
Pump across the state road directly to Ashok 
Gaikwad s house to the West straight from the 
Water Purification Plant to Tahsil Office to 
Shankarpatt office to Tribal Girls hostel from there 
across the canal to the right Upto S. N. 1024 . 


Ward No. 2 


2 


2 A S. T. 


Population - 3286 , 


2B General. (Female ) 


S.T.-679 , 


North.- S. N. 108 , 117 , 120 East to East 120 , 117 , 128 

East to East 129 , 130 ahead to 136 . 
East. From S. N. 158 to S. N. 160 , 162 and 161 towards 

South . Crossing the road between Jogesakhara 
ahead S. N. 190 , 193 , 209 upto S. N. 190 , 193 , 209 
at East. 


S.C. -375 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १९ ४० 


९ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


South.- S. N. 2016 , 2017 in the West Side S. N. 252, 253, 

259 and 271,270 Kannari crossing the road . Next 
to South of Priti Ashram School , Nilkanth 
Ramteke s residence to Laxman Meshram house 
and across the canal further towards Kishor Halwadi 
next to Police Station along the road next to 
Budhavihar to Latif Derdiwala residence upto Hard 

ware Shop . 
West. - Latif Derdiwala residence Hardware Shop further 

North ofArmori- Bramhpuri road ahead of Kisan Krishi 
Kendra , Vandana Thavkar s residence and shop in 
frontof the Panchayat Samiti Office North of Vinayak 
Kharwade s residence West ofZ.P. Primary School 
at Tadurwar Nagar further North of Tulshiram 
Bhoyar s house cross roads across Prabhakar 
Pitulwar road crossing the road Bhaskar Javanjalkar 
further ahead of the road Next to the pond further 
straight towards North straight upto 108 . 


Ward No. 3 


3 


Population - 3085 , 
S.T.- 289, 


North.— On State Highway ( Indira Gandhi Chowk) Baba 

3 A BCC (Female ) 
Dhatrak to East directly Straight towards Municipal 3 B General. 
Council Office across road infront of Rajiv Bhavan 
towards Ravindra Nimbekar house at East to 
behind Priti Ashram School upto S.No. 184 Gadhavi 
River. 


S.C.- 404 . 


East. From bank ofGadhavi River towards South straight 

from the bridge on the road (Ramala ) from Vansosa 
Natam s house to the East from Mata Mandir to 

S. No. 96 ahead towards S. N. 1645 . 
South.- From S. N. 1645 onwards on the West side from 

Rushi Chapale to Kondwada to Somankar s house 
straight ahead From S.N. 1722 onwards crossing 
the bridge of Gadhvi river From S.N. 1731 to Water 
Pumping Station atGadhavi river upto GadhaviRiver 

bridge on state highway . 
West.- From Gadhavi River bridge on Armori-Gadchiroli State 

Highway directly to North road Rockson Restau 
rant next to Vijay Kharwade to Next (Indira Gandhi 
Chowk ) upto Baba Dhatrak s residence and Shop . 


Ward No.4 


4 . 


Population - 3129 , 
S.T. - 1003 , 


North.- Namdev Devikar ( Star Tailors) on Armori-Gadchiroli 4A S. T. (Female ) 

State Highway road directly across towards East 4B BCC . 
Shankar Barapatre House crossing the road 
towards Dilip Sorte to onward Bhagyanav 
Khobragade Shop Chowk to crossing the road From 
Moreshwar Katre and further to Bababhai Hotel. 


S.C.-619 . 


71.- 05-31.- 3 ( 9298 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


East. Sudhakar Joanjalkar (Pankaj Kirana) to the south 

by Gadchiroli road to South upto Milind Akhadeby 
crossing and from Bhagyashree Medical Stores, to 
Sahdev Kumbhare , then crossing the road to 
Tavakkala Hardware Stores, further south to 
Saimandir to Salim Sheikh and to Gadhvi River 

Shivmandir . 
South.– From Shiv Mandir at Gadhavi River upto Farm 

S. N. 142 . 
West.- From Shiv Mandir S. N. 142 near Gadhavi River 

Bridge on Gadchiroli state Highway towards North 
Ramsagar Lake , further towards Lahuji Bhoyar, 
ahead ofMaheshwari Enterprises, crossing the road 
Nalu Kumbhare to the west towards Subhash Chowk 
on the North direction Eknath Kumbhare , Alone to 
(Nehru Chowk) Vivek -Ghaturkar crossing the road 
towards the North Chilabule , Raju Ambani. After 
crossing the road Puppalwar to Samarth Typing 
further West to ZP Center School to North to 
Tularam Nikhare and further to Vinod Verne , further 
to R. D.Marskholhe straight on Nirmala Shende 
straight North from Anandrao Rajgire crossing the 
road from Jaykumar Barasagade to crossing the 
road from Jayesh Bhawan to Devendra Deshpande 
(Azad Chowk) onward straight towards North 
Namdev Devikar upto Armori Bramhpuri road . 


Ward No. 5 


5 


Population 2871, 


S.T. 163 , 


S.C. 764 . 


North.— Near Patel Chowk Nanda Kohade s house straight 5 A S. C. 

East to Jagannath Pardhi crossing the road Straight 5B General. (Female ) 
towards North Nimbalkar Kailash Kirana Shop 
onwards Lokmitra Barsagade to Gaikwad Chowk 
crossing road from Bhumrao Bijagare to Karim Bhai 
Lalani, Azad Chowk and crossing the road to 
Sonabadi Temple and then till Janardhan Kumbhare 

house . 
East.— From Janardhana Kumbhare to by crossing the road 

towards south Kisan Mankar to Wainganga non 
Agriculture Bank to cross the road from Sadrak 
Lathanito Sunil Kapakar s residence to Dharmendra 
Joanjalkar (Nehru Chowk) to Om Prakash Nakade 
crossing the road to South by crossing the road 
between Sudhir Behere (Subhash Chowk) and 
crossing road Vasant Hemke crossing road Ashok 
Kumbhare upto Ramsagar Lake . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १९४० 


99 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


South.- After the Ramsagar Lake straightupto Ramamandir. 
West.- Crossing road infront of Ram mandir from Nandabai 

Bondre House straight towards west direction 
Manohar Bondre House to Dashrath Gonande road 
across the road from the North side (Patel Chowk ) 
to Nanda kohade s house . 


Ward No. 6 


6 


Population 3148 , 
S.T. 234 , 


S.C.535 . 


North.- From house of Dhanasham Thavare straight towards 

6 A S. C. (Female ) 
South , towards Shrikrishna Thavre from East, straight 6B General. 
across the ShankarpatNext to Z. P. Primary School 
Bardi towards Liladhar Raskar s house on the right 
road , the house ofMurlidhar Kamble is situated on 
the South side ofthe road , directly to the East, along 
Wadsa - Armori road from Prof. Bororkar s house 
towards south Gondale Aara Machine and House 
straight across from the Armori Bramhpuri State 
Highway straight towards East infront of Forest 
Department Check Post straight upto Dr. Gajanan 

Sapate House . 
East. From Dr. Gajanan Sapate to South Khushal 

Kamble s house ( Azad Chowk) next to Dharmaji 
Bambole Gaikwad Chowk ahead from Hadao 
Atachakki to Dhan Guruji to Damodhar Bolla s 

house till Patel Chowk . 
South.- From Damodhar Bolane s house , straight West 

towards Dinesh Shebe, crossing the road of Jhamu 
Mane and crossing the road from Bhoyar to Pravin 

Dumane to Vasant Sorete s house . 
West.- From the house of Vasant Sorate towards straight 

road in North direction the Old Civil Court to Suresh 
Bharne crossing Armori -Bramhapuri State Highway 
onwardsWest direction Shobha Bhanarkar house , 
on the road towards the West side of the Postman s 
house , straightNorth of the house , from Ghansham 
Mane s house , towards the East, Dhavgaye s house 
further northwards Namdeo Garade towards straight 
direction NanajiMeshram next to Rajendra Mane 
to Next to Vilas Bhoyar, in frontofthe North straight 
from North to Shrikrishna Thaware to Ghanasham 
Dahikar house . 


Ward No. 7 


7 


North.- From S. N. 80 on bank of Vainganga River Armori 

Council Border to further crossing road towards Ravi 
Village upto S. No. 235 on North direction . 


7A BCC (Female ) 
7 B General. 


Population 2621 , 


S.T. 277 , 


S.C. 148 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


East. 

On Municipal Council Boundary directly on the North 
side of S. N. 235 straight towards South direction 
upto S. N. 935 on the West side From S.N. 277 to 
S. N. 277 to onwards upto S.N. 302 upto S.N. 305 
on Armori-Bramhpuri State Highway. Ahead of 

S. N. 305 . 
South.- Crossing the Armori- Brahmapuri Highway , straight 

From S. N. 315 onwards , straight upwards towards 
M.C. Boundary upto No. 375 on straight line, cross 
ing the canal upto S. N. 379, further crossing the 
Vaghala road crossing the bank of the Vaiganga 
River. from S. N. 381 up till the middle of the 

Wainganga River 
West.— From S. N. 381 further north of the Middle 

of Wainganga River straight upto M.C. Boundry 
S. N. 80 . 


Ward No. 8 


8 


Population 4466 , 


S.T. 787 , 


S.C. 228 . 


North.– From East of S. N.795 atMunicipal Councilboundary 8A S. T. ( Female ) 
towards straightEast end of S. N. 836 by crossing 

8 B BCC 
Armori- Brahmpuri State- Highway From S. N. 867 
towards S.N.870 North end , South end of the pond 8C General (Female ) 
from house of Vilas Dudmane to the Itiadoh Canal 
South Wards through the canal shift directly across 
the Armori-Bramhpuri State Highway, till the 

Government gains Godown to the East. 
East.— From the Govt. Grain Godown towards Gajanan 

Bhoyar road to the South by road crossing From 
Bulle to Rambhau Motghare further crossing the 
road the Mata Temple forward towards the East 
towards the house of Jagoba Borkar forward (Patel 
Chowk ) to Kalidas Hedau further South From 
Shamrao Tichkule to the East onwards crossing 
the road Janba Sherkure forward to the East Arun 
Borkar to Dr. Sorate house onwards Madhukar 
Tichkule (Mata Temple ) next to Amaji Dakare next 
to the South by road , From S. N. 143 to M.C. Boundry 

at the end of S. N. 203. 
South.- From M. C. Boundry S. No. 203 to Straight further 

West Boundary S. N. 217 , 238 , 237 , 251 and 270 
respectively. From S. N. 281 crossing the road from 

Shivaniupto S. N. 364 in the West . 
West.- From M. C. Boundary S. N. 364 towards North 

S. N. 378 , By crossing Saigaon road towards 
S. N.517,524 and 575 and further crossing Itiadoh 
Canal S. N. 783 to North end of S. N. 795 . 


Note :-(1) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizen andWomen including seat 

reserve for women belonging to S.C., S. T., or BCC . Is as per the lost drawn on 31st August, 2018 . 
( 2 ) A map of the Nagar Parishad showing the limit ofwards is available during office time of inspection in the 

Office of the Nagar Prishad . 


Gadchiroli : 
Dated the 27th September 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 

Collector 
Gadchiroli . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


